तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्‍तीकरिता 
कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१८१/२१/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ ऑक्टोबर, २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १० ऑगस्ट,२०२१. 
२) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/(१८५/१८१)/ मशि-३ दिनांक १४ नोव्हेंबर,२०१८ 
3) संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.उशिसं/ता.त./मवि-०१/१६०६अ, 
दि.२१फेब्रुवारी,२०२२. 
प्रस्तावना :- 
नेट-सेट / पी.एचडी. धारक संघर्ष समितीच्या विविध मागण्यांबाबत मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ जून, २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे बैठक झाली होती. सदर बैठकीत 
“तासिका तत्वाच्या धोरणात सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत 
करण्यात यावी,” असे निर्देश मा. मंत्री महोदयांनी दिले होते. त्यानुसार तासिका तत्वावरील नियुक्तीच्या धोरणाचा 
आढावा घेऊन नवीन पर्यायी धोरणाबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी शासन निर्णय दि.१० ऑगस्ट, २०२१ अन्वये 
संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने आपला 
अहवाल दिनांक २१ फेब्रुवारी,२०२२ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
तासिका तत्वाच्या धोरणासंदर्भात उपरोक्‍त समितीने विविध ९ शिफारशी केल्या आहेत. त्यापैकी तासिका 
तत्वावरील अध्यापकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करणे (शिफारस क्रमांक ४) 
व तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी कार्यपध्दती विहित करणे (शिफारस क्रमांक ६) येथील शिफारशी 
स्विकारण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करणे 
(शिफारस क्रमांक १), तासिका तत्वावरील अध्यापकांचे मानधन नियमित अध्यापकांप्रमाणे थेट बँक खात्यावर जमा करणे 
(शिफारस क्रमांक २), शिल्लक कार्यभारावर तासिका तत्वावरील अध्यापकाची नियुक्‍ती करणे (शिफारस क्रमांक ३) 
येथील शिफारशी विभागाने प्रस्तावित केलेल्या बदलांसह स्विकारण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच, 
तासिका तत्वावरील अध्यापकांना केलेल्या सेवेचे अनुभव प्रमाणपत्र देणे (शिफारस क्रमांक ५), तासिका तत्वावरील 
अध्यापकांना परीक्षाविषयक पर्यवेक्षण व मूल्यांकनांचे काम देणे (शिफारस क्रमांक ७, तासिका तत्वावरील अध्यापकांची 
त्याच महाविद्यालयांमध्ये पुनर्नियुक्ती करावयाची असल्यास नव्याने कार्यपध्दती राबविण्यात येऊ नये (शिफारस क्रमांक 
८) व प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार तासिका तत्वावरील अध्यापकांची नियुक्‍ती करणे (शिफारस क्रमांक ९) या शिफारशी 
नाकारण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
१. शौक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवसापासून तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या सेवा उपलब्ध होऊन 
शैक्षणिक कामकाज सुरळीतपणे पारपाडता यावे याकरिता तासिका तत्वावरील अध्यापकांची प्रत्येक वर्षी नियुक्‍ती 
करण्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे:- 
उपलब्ध कार्यभार निश्चित करणे, संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या स्तरावरून नाहरकत 
प्रमाणपत्र देणे, व्यवस्थापन स्तरावरील जाहिरात व निवड पध्दती, विद्यापीठ मान्यता या बाबींचा कालबध्द कार्यक्रम 


Kell 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१८१/२१/विशि-१ 


खालील कोष्टकात नमूद करण्यात आला आहे. सदर कालबध्द कार्यक्रमानुसार संबंधित महाविद्यालय, विद्यापीठ व 
सहसंचालक, उच्च शिक्षणा यांनी समन्वय साधून, ऑनलाईन प्रणालीव्दारे कार्यवाही करावी. 


क्र. | कार्यवाहीचा तपशील कालावधी 
णि कार्यभार तपासणी १५ फेब्रुवारी 
२ | ना-हरकत प्रमाणपत्र मागणी ०१ मार्च 

३ | ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करणे १५ मार्च 

४ | जाहिरात प्रसिध्द करणे ०१ एप्रिल 


५  ।अर्जतपासणी, मुलाखत, उमेदवाराची निवड  । १५ एप्रिल 


६ । नेमूणक आदेश निर्गमित करणे ३० एप्रिल 


७ | विद्यापीठ मान्यता ३१मे 


९ | तासिका तत्वावरील अध्यापकाची सेवा उपलब्ध | शैक्षणिक वर्षारंभ १५ जून 
करून देणे 


२. संबंधित महाविद्यालयाने तासिका तत्वावरील अध्यापकाची विहित कार्यपध्दतीनुसार नियुक्‍ती झाल्याची खात्री 
करावी. तद्नंतर तासिका तत्वावरील अध्यापकांचे मानधन वेळेवर अदा करण्यासाठी आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह, 
परिपूर्ण प्रस्ताव सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना सादर करावा. सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांनी आवश्‍यक 
कागदपत्रांची पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी आणि तासिका तत्वावरील अध्यापकांचे मानधन संबंधित 
महाविद्यालयामार्फत थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, तासिका तत्वावरील मानधन अदा 
करण्याबाबतचा दस्ताऐवज कार्यालयात जतन करून ठेवावा. 

३. एकापूर्णवेळ रिक्‍त पदाकरिता फक्त दोनच तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या नेमणूका करण्यास तसेच, एका 
अध्यापकाकडे जास्तीत जास्त ९ तासिकांचा कार्यभार सोपविण्यास दिनांक १४ नोव्हेंबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. वरीलप्रमाणे अध्यापकांकडे कार्यभार सोपविल्यानंतर देखील कार्यभार शिल्लक राहात 
असल्यास उर्वरित कार्यभारासाठी तासिका तत्वावरील अध्यापकाची नियुक्‍ती करता येईल. तथापि, उर्वरित कार्यभार 
हा किमान नऊ तासिकांचा असेल याची दक्षता घ्यावी. 

४. अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये नियुक्‍त करावयाच्या अध्यापकांकरिता विद्यापीठ 
अनुदान आयोग आणि राज्य शासनाने वेळोवेळी शैक्षणिक अर्हता व इतर अर्हता विहित केल्या आहेत. तासिका 
तत्वावरील अध्यापक म्हणून नियुक्‍तीकरिता उमेदवाराने उपरोक्त अर्हता धारण करणे बंधनकारक राहील. 

५. तासिका तत्वावरील नियुक्ती शैक्षणिक वर्षासाठी मर्यादित असून सदर नियुक्‍ती पूर्णवेळ नियुक्‍ती नाही. तसेच 
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमाती, 
विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम,२००१ मध्ये सदर अधिनियम तासिका 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१८१/२१/विशि-१ 


तत्वावरील नियुक्त्यांना लागू असण्याबाबत कोणतीही तरतूद अंतर्भूत नाही, त्यामुळे तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या 
नियुक्त्यांना आरक्षण लागू होणार नाही. 
६. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०/२०२२/१६-ब (सी), 
दि.३१.०५.२०२२ अन्वये दिलेल्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥18181851॥9.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२१०१७१२२३२५११०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SAAR व नावाने 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
AJ | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=deb45560947 9b6c7f30e7F1f9a8360c0f8600a54285% 
MAD H U KARRAO 8fe229d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Maharash' 
serial INumber=99EB928028DF71EBDFCD2898E209D499192AD 
3899261FEAD42F7D38A3141AB69, AJIT MADHUKARRAO- 


BAWI S KA R 30003 10.17 17:43:11 +05'30' 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई, 


AD 


मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सह सचिव/ उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

१०) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

११) निवड नस्ती (विठि-१) 


mm LS C Av 


> <.-> ५-८ wD Se Sass les Ses el Se 


wen 


KEKKKKKKKKKKKKKEKE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


